महाराष्ट्र राज्य्‌ वक्फ मंडळाच्या 
बळकटीकरणासाठी वर्ष २०२०-२१ मध्ये 
अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२१/प्र.क्र.५८/का-४ 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १०.०३.२०२१ 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं-२०२०/प्रक्र. ६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाटी अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


केंद्र शासनाने वक्फ विषयाकरिता गठित केलेल्या संयुक्‍त संसदीय समितीने दि.१८/०६/२००७ ते 
दि.२२/०६/२००७ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजाची तसेच वक्फ मालमत्तांची 
पाहणी करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्यास भेट दिली होती. सदर भेटीच्या वेळी, शासनातर्फे महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ मंडळाला रु.१५.०० कोटी इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे तत्कालीन मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांनी आश्वासन दिले होते. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रु.१५.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. 
२. आतानियोजन ववित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सदर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून १) वक्फ 
मंडळाची विभागीय/जिल्हा कार्यालयासांठी नवीन कार्यालये उघडणे, २) वक्फ मंडळाचे मुख्याळयाची इमारत 
बांधणे तसेच प्रादेशिक/जिल्हा कार्यालये अद्ययावत करणे, ३) वक्फ मालमत्तांचे वामसीमध्ये संगणकीकरण 
करणे यासाठी तात्पुरत्या कलावधीसाठी आवश्‍यक असलेले कर्मचारी बाहय यंत्रणेने उपलब्ध करुन घेणे, 
8) वक्फ मालमत्तावरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी उपलब्ध करावयाची यंत्रणा उभी करणे या प्रयोजनासाठी 
रु.३,८७,५२,६५८/ - (रुपये तीन कोटी सत्याऐंशी लाख बावन्न हजार सहाशे अठ्ठावन्न मात्र इतके अनुदान 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. 
३. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांना सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षात वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आळेली रु.३,८७,५२,६५८/ - (रुपये तीन कोटी सत्याऐंशी 
लाख बावन्न हजार GSR अठ्ठावन्न मात्र इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीतून आहरित करण्यास 
तसेच कोषागारात देयक सादर करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. त्यांनी सदर 
निधीच्या विनियोगाबाबचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२१/प्र.क्र.५८/का-४ 

४. उपरोक्त कारणासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र.झेडई-_१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १९९ 
इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्यक (०१)(०१) महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाला सहाय्यक अनुदान, ३१, सहाय्यक 
(२२३५ ए ७४१)” या लेखाशीर्षाखाली खर्च टाकण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय,नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : १०२/१४७१/, दि.०१.०३.२०२१ 

आणि वित्तविभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: 00/२०२१/व्यय-१, दि.०८.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१०१७०१०६५२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
S a ‘al d e ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minority 
Development Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


. 2.5.4.20=2fde30534317da1 ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a 
h h a 1 a V | 86e993f8ac0fa02331b77751, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 


Date: 2021.03.12 15:34:27 +05'30' 


(सं.छ.तडवी) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
उपसचिव (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
स्वीय सहाय्यक, अप्पर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


Cc “७ LA OO 


Cc 
es 


won ळ m= 


पृष्ठरपैकी२ 


